सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापना 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे , राजपत्र क्र .७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ : माघ/ फाल्गुन २५-१ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे -२० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


ते 


- 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 

पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार- ब व 

१७१ 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित १७३ 
असलेले नियम व आदेश . 

१७३ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

१ ९ ० 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका ,जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


tioned vide Notification No. TPS -3107 / 1130 /CR - 261 (B )/2007 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


UD - 30 , dated 16 th July 2008 and it has comeinto force with 
effect from 1st September 2008 ; (hereinafter referred to as the 


Mantralaya, Mumbai 400 032 . 


Dated : 16 th January 2019 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
No. TPS- 3115 / CR -297/ 2015/ UD - 30 : Whereas the 


said Development Plan ” ) ; 

And Whereas, in the said Development Plan , the land bear 
ing Survey No. 36 (part ) and Survey No.101 (Part ) admeasur 
ing area 4800 Sq .mt. and 4900 Sq .mt. (hereinafter referred to 
as“ the said land” ) are reserved for “ Site No.57- Play Ground ” 
& “ Site No.65- Primary School & Play Ground ” respectively 


Development Plan ofGangakhed , (Revised + Additional Area ) 
has been partly Sanctioned by the Government u /s of 31 
Maharashtra Regional & Town Planning Act. 1966 


(Maharashtra Act No. 37 of 1966 ) ( hereinafter referred to as 


(hereinafter referred to as “ the said reservation” ); 


“ the said Act” ) Vide Notification No. TPS -3105 /1357 / 
CR - 206 (A )/2005/UD- 30, dated 17th July 2006 and it has come 


And Whereas, the Municipal, Council, Gangakhed has 
Submitted to the Government for its sanction a proposal for 
modification u /s 37 ( 1) of Maharashtra Regional and Town 


into force with effect from 1st September , 2006 and Whereas 


the remaining part of the Development Plan has been Sanc 


Planning Act, 1966 to the said Development Plan , as to delete 


औ . भाग १ - ७ 


१७१ 


१७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१ ९ : माघ / फाल्गुन २५-१, 


शके १ ९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


the area admeasuring 4800 Sq . mt. Survey No. 36 (Part ) and 


4900 Sq . mt. of Survey No.101 (Part ) from the said reserva 


tions and to include the land so released in Residential Zone , 


(hereinafter referred to as " the Proposed modification " ); 


And Whereas , after making necessary enquiries and 


consulting the Director of Town Planning , the legal 
procedure has not been completed in the said proposed 


modification , the Government is of opinion that the propsed 


Modification in the siad Development Plan should be rejected ; 


Now therefore , in exerise of the powers conferred in it 


under Section 37 ( 2 ) of the said Act, the Government hereby , 


( यापुढे “ उक्त जागा असे संबोधिले आहे ) " आरक्षण क्र .५७ - खेळाचे 
मैदान ” आ.क्र .६५-प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान ” अनुक्रमे ही आरक्षणे 
दर्शविलेली आहेत . ( यापुढे “ उक्त आरक्षणे असे संबोधिले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, गंगाखेड नगरपरिषदेने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन 
व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ ( १) अन्वये उक्त विकास 
योजनेतील स.क्र .३६ ( भाग) मधील ४८०० चौ.मी.क्षेत्र व स.क्र .१०१ ( भाग ) 
मधील ४ ९ ०० चौ.मी. उक्त जागा उक्त आरक्षणांतुन वगळुन रहिवास 
विभागात समाविष्ट करणेबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव ( यापुढे “ प्रस्तावित 
फेरबदल ” असे संबोधित आहे ) शासनाच्या मंजूरीसाठी सादर केलेला 
आहे : 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक , नगर 
रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदलाची 
वैधानिक कार्यवाही पुर्ण नसल्याने प्रस्तावित फेरबदल नामंजूर करावा असे 
राज्य शासनाचे मते झाले आहे. 

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( २ ) अन्वये व त्या 
अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन उक्त विकास योजनेतील , 
उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करण्यात येत आहे. 

प्रस्तुत अधिसुचनेची प्रत , मुख्याधिकारी , नगरपरिषद , गंगाखेड 
जि . परभणी यांच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत 
नागरीकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध राहील . 

सदर अधिसूचनेची प्रत शासनाच्या www.maharashtra.gov.in 
( कायदे/नियम ) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

म.मो.पाटील, 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


refuses to accord sanction to the Said Modification 


Proposal. 

02. This Notification shall be available for public inspec 


tion in the office of the Chief Officer , Gangakhed Municipal 


०२ 


Council, T.d Gangakhed , Dist. Parbhani during office hours 
on all working days for a Period of one month . 


This Notification shall also be available on the Government 


website www.maharashtra. gov.in ( कायदे/नियम), 
By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

M.M.PATIL, 


Under Secretary to Government. 


२ 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय मुंबई , ४०० ०३२ 
दिनांक :१६ जानेवारी २०१ ९ 

अधिसुचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक निजोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६: 
क्र.टिपीएस -३११५/प्र.क्र . २९ ७/ २०१५/ नवि -३०, ज्याअर्थी, गंगाखेड शहराची 
विकास योजना ( सु .+ वा.क्षे.) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना 
अधिनियम १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र .३७ ) ( ज्यास 
यापुढे, उक्त अधिनियम असे संबोधिले आहे) च्या कलम ३१ नुसार शासनाच्या 
नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्र . टिपीएस -३१०५/ १३५७/ प्र.क्र .२०६ 
( A) / २००५/ नवि /-३०, दि . १७ जुलै , २००६ अन्वये भागशः मंजूर झाली 
असुन , ती दि . १ सप्टेंबर २००६ पासून अंमलात आली आहे . तसेच 
पुनर्प्रसिध्द-विकास योजना शासन अधिसुचना क्र . टिपीएस -३१०७/ ११३० / 
प्र.क्र . २६१ ( B)/ २००७/ नवि/ -३० , दि . १६ जुलै २००८ अन्वये मंजूर झाली 
असुन , ती दि . १ सप्टेंबर २००८ पासून अंमलात आली आहे . ( यापुढे 
ज्यास “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, स.क्र.३६ ( भाग ) मधील 
४८०० चौ.मी क्षेत्र व स.क्र .१०१ ( भाग) मधील ४ ९ ०० चौ.मी. या जागेमध्ये 


विधि व न्याय विभाग , 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक २३ जानेवारी २०१ ९ 
क्र . डिजीपी-२३१५/ प्र.क्र .२६५ / का .१४ दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९८० 
च्या ऑर्डर २७ फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलमे २४ ( ३) व 
महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 
१ ९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार जालना जिल्हा व सत्र 
न्ययालयाकरीता अॅड . विपुल विनायकराव देशपांडे यांची जिल्हा सहकारी 
वकील व शासकीय अभियोक्ता या पदावर शासन अधिसुचना समक्रमांक 
दि .२०.०१.२०१६ अन्वये दि . २५.०१.२०१६ पासून पुढील २ वर्ष कालावधीसाठी 
नियुक्ती करण्यात आली होती . सदर नियुक्तीचा कालावधी समाप्त झाल्याने 
शासन अधिसुचना समक्रमांक दि . २२.०१.२०१८ अन्वये दि . २५.०१.२०१८ 
पासून पुढील १ वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे . 

सदर नियुक्तीस दिनांक २५.०१.२०१९ पासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी 
अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षेपूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, 
यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२०, २०१ ९ : माघ/ फाल्गुन २५-१, शके १९ ४० १७३ 


२ . सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व 
मानधन ) नियम १ ९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील . 
३ . 

वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द 
करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 

संजीव केळुसकर , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


ता.किनवट जि . नांदेड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा ) अधिनियम क्रमांक २४ कलम -९ (१ ) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक NND/ KWT /GNL/( O ) / 700/ नोंबा / २०१८ दिनांक ३१ / 
१२/२०१८ च्या क्रमांकाने नोंदणी करण्यात आली महाराष्ट्र संस्थांचेनियम 
१ ९६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अनुसार संस्थांचेवर्गीकरण “ सर्वसाधरण 
संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” आहे . 
३१/१२/२०१८ 

दुर्वाचनिय 
सहाय्यक निबंधकसहकारी संस्था ,किनवट 


किनवट , 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुक , पदोन्नती इत्यादी 


३ 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र.कक्ष-३ / NND / KWT/ GNL/( O )1248 नोंबा / १८ : सहाय्यक 
निबंधक सहकारी संस्था ता.किनवट जि.नांदेड यांनी प्रमाणित केले की , 
बळीराजा अभिनव पणन सहकारी संस्था , मर्या. किनवट ता किनवट जि . 
नांदेड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा ) अधिनियम क्रमांक २४ कलम -९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
NND/KWT / GNL/( O ) / 695/ नोंबा/ १८ , दिनांक ० ९/ १०/ २०१८ च्या 
क्रमांकाने नोंदणी करण्यात आली महाराष्ट्र संस्थांचेनियम १९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १) अनुसार संस्थांचेवर्गीकरण 
वर्गीकरण सर्वसाधरण संस्था असुन उपवर्गीकरण इतर संस्था आहे . 
किनवट , ० ९ / १० / २०१८ . 


६ 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र.कक्ष-३ / NND/ KWT/ GNL/( O ) १८१६/ ७०१/ २०१ ९ : सहाय्यक 
निबंधक सहकारी संस्था ता.किनवट जि.नांदेड यांनी प्रमाणित केले की , 
श्रीराम अभिनव औद्योगिक सहकारी संस्था , मर्या. ता.किनवट जि . नांदेड 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० मधील ( सन १९६१ 
चा ) अधिनियम क्रमांक २४ कलम -९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक NND / 
KWT/ GNL/( O ) / 701/ २०१९ दिनांक १०/ १/ २०१ ९ च्या क्रमांकाने नोंदणी 
करण्यात आली महाराष्ट्र संस्थांचे नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० 
( १ ) अनुसार संस्थांचेवर्गीकरण “ सर्वसाधरण संस्था ” असुन उपवर्गीकरण 
" इतर संस्था " आहे . 
किनवट , १०/०१/२०१८ . 

दुर्वाचनिय , 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था,किनवट 


पी.जी.पपुलवार, 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ,ता.किनवट , 


४ 


७ 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ,यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र.कक्ष-३/ NND/KWT /GNL/( O ) 1574/ 7699/ नोंबा/ १८ :- सहाय्यक 
निबंधक सहकारी संस्था ता.किनवट जि.नांदेड यांनी प्रमाणित केले की , 
कै . नारायणरेड्डी अभिनव औद्योगीक सहकारी संस्था , मर्या. पळशी ता.किनवट 
जि . नांदेड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० मधील 
( सन १९ ६१ चा ) अधिनियम क्रमांक २४ कलम -९ ( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
NND /KWT/ GNL/( O ) / 699/ नोंबा / २०१८ दिनांक १७/१२/२०१८ च्या 
क्रमांकाने नोंदणी करण्यात आली महाराष्ट्र संस्थांचेनियम १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १) अनुसार संस्थांचे वर्गीकरण “ सर्वसाधरण संस्था " 
असुन उपवर्गीकरण " इतर संस्था आहे . 
किनवट , १७/१२/२०१८ . 

दुर्वाचनिय , 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . किनवट . 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ,यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र.कक्ष-३ / NND/ KWT / GNL /( O ) 1838/७०२/२०१९ :- सहाय्यक 
निबंधक सहकारी संस्था ता.किनवट जि.नांदेड यांनी प्रमाणित केले की , 
सुगनाबाई अभिवन औद्योगिक प्रक्रीया सहकारी संस्था , मर्या.दुन्ड्रा ( बु) 
ता.किनवट जि . नांदेड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा ) अधिनियम क्रमांक २४ कलम -९ ( १ ) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक NND /KWT/ GNL/( O ) / 702/ नोंबा/ २०१८ दिनांक ११/ 
०१/ २०१९ च्या क्रमांकाने नोंदणी करण्यात आली महाराष्ट्र संस्थांचेनियम 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० (१ ) अनुसार संस्थांचेवर्गीकरण “ सर्वसाधरण 
संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” आहे. 
किनवट , ११ / ०१/ २०१ ९ . 

दुर्वाचनिय , 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था किनवट . 


५ 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र.कक्ष-३/ NND/ KWT/ GNL /( O ) 1621/७००/२०१८ : सहाय्यक 
निबंधक सहकारी संस्था ता.किनवट जि.नांदेड यांनी प्रमाणित केले की , 
संत गाडगेबाबा नाविन्यपुर्ण प्रक्रीया सहकारी संस्था , मर्या. वझरा ( बु ) 


८ 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र.कक्ष-३/ NND/ KWT/ GNL/( O )1845/७०२/२०१९: सहाय्यक 
निबंधक सहकारी संस्था ता.किनवट जि.नांदेड यांनी प्रमाणित केले की , 
गणपती अभिनव औद्योगिक प्रक्रिया सहकारी संस्था , मर्या.किनवट 
जि . नांदेड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० मधील 


१७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ : माघ / फाल्गुन २५-१ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


( सन १ ९ ६१ चा ) अधिनियम क्रमांक २४ कलम -९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक NND/KWT/ GNL/( O ) / 703/ नोंबा/ २०१९ दिनांक ११/०१/२०१८ 
च्या क्रमांकाने नोंदणी करण्यात आली महाराष्ट्र संस्थांचे नियम १ ९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १० ( १) अनुसार संस्थांचे वर्गीकरण “ सर्वसाधरण 
संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “ इतर संस्था आहे . 
किनवट , ११/०१/२०१८ . 

सहाय्यक निबंधक , 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था 


येते की , परमपुज्य श्री उदागीरबाबा सर्वसाधारण सहकारी संस्था मर्या 
उदगीर जि लातूर , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
मधील ( सन १९ ६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे . 
उदगीर , १५.०१.२०१९ 

दुर्वाचनिय 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , उदगीर . 


१२ 


९ 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र.वि -२ एलटीआर / एसएएल/ आरएसआर / १३८२/ १२२१ / २०१९ : 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , ता.शिरुर अनंतपाळ जि . 

लातूर , 
यांचेकडून असे अधिसुचित केले जाते की , “ अनंतपाळ अभिनव सहकारी 
संस्था म.शिरुर अनंतपाळ ता.शिरुर अनंतपाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९ ६० ( महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक -२४) चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आली असुन जिचा नोंदणी क्रमांक - एल.टी.आर . 
एस.ए.एल./ आर.एस.आर./१३८२/ २०१ ९ , दिनांक १६ जानेवारी २०१९ असा 
आहे . 

उपनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे . 

एस.एस.कुलकर्णी, 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था शिरुर . अनंतपाळ, 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

प्रसिध्दीकरण 
क्र.एलटीआर/ युजीआर / जीएनएल/ ५७४/ सन / २०१८: सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , उदगीर ता.उदगीर यांचेकडून सुचित करण्यात 
येते की , गोविंदरावजी कारभारी सर्वसाधारण सहकारी संस्था मर्या.दावणगांव 
उदगीर जि.लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
मधील ( सन १९ ६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९ (१ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे . 


उदगीर , 


२ ९ .१२.२०१८ 


१० 


दुर्वाचनिय 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , उदगीर . 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

प्रसिध्दीकरण 
क्र.एलटीआर/ युजीआर/ जीएनएल /( ओ)/ ५७९/ सन/ २०१९ : सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , उदगीर ता.उदगीर यांचेकडून सुचित करण्यात 
येते की , श्रीराम सर्वसाधारण सहकारी संस्था मर्या.उदगीर ता.उदगीर 
जि.लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० मधील 
( सन १९ ६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था " 

असुन उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे . 
१५.०१.२०१९ 

दुर्वाचनिय 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , उदगीर . 


उदगीर , 


१३ 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

प्रसिध्दीकरण 
क्र.एलटीआर/ युजीआर/ जीएनएल/ ५७३/ सन/ २०१८: सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , उदगीर ता.उदगीर यांचेकडून सुचित करण्यात 
येते की , श्रीकृष्णा सर्वसाधारण सहकारी संस्था मर्या.निडेबन ता.उदगीर 

लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० मधील 
( सन १९ ६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“सर्वसाधारण संस्था ” असुन उपवर्गीकरण " इतर संस्था ” असे आहे . 
उदगीर , २९ .१२.२०१८ 

दुर्वाचनिय 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , उदगीर . 


११ 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

प्रसिध्दीकरण 
क्र.एलटीआर/ युजीआर/ जीएनएल /( ओ)/ ५८०/ सन/ २०१९: सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , उदगीर ता.उदगीर यांचेकडून सुचित करण्यात 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१ ९ : माघ/ फाल्गुन २५-१, शके १९ ४० १७५ 


१४ 


संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे . 


उदगीर , 


३०.११.२०१८ 


दुर्वाचनिय 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , उदगीर . 


१७ 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

प्रसिध्दीकरण 
क्र.एलटीआर / युजीआर / जीएनएल / ५७२/ सन / २०१८ : सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , उदगीर ता.उदगीर यांचेकडून सुचित करण्यात 
येते की , तन्मय सर्वसाधारण सहकारी संस्था मर्या. ता.उदगीर जि . लातूर 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० मधील 
( सन १९ ६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे . 
उदगीर , २९ .१२.२०१८ 

दुर्वाचनिय 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, उदगीर . 


सहाय्यक 


6 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

प्रसिध्दीकरण 
क्र.एलटीआर /युजीआर / जीएनएल / ५६८ / सन / २०१८ : 
निबंधक , सहकारी संस्था, उदगीर ता.उदगीर यांचेकडून सुचित करण्यात 
येते की , सावित्रीबाई फुले महिला सर्वसाधारण सहकारी संस्था मर्या.उदगीर 

लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० मधील 
( सन १ ९ ६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“सर्वसाधारण संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे . 


जि . 


उदगीद , 


३०.११.२०१८ 


दुर्वाचनिय 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , उदगीर . 


१५ 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

प्रसिध्दीकरण 
क्र.एलटीआर / युजीआर/ जीएनएल / ५६६/ सन/ २०१८ : सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , उदगीर ता.उदगीर यांचेकडून सुचित करण्यात 
येते की , जय जिजाऊ महिला सर्वसाधारण सहकारी संस्था मर्या.उदगीर 
ता.उदगीर जि . लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० मधील( सन १ ९ ६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे . 


१८ 


6 


उदगीर , 


३०.११.२०१८ 


दुर्वाचनिय 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , उदगीर . 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

प्रसिध्दीकरण 
क्र.एलटीआर/ युजीआर/ जीएनएल/ ५७०/ सन/ १३४९/ २०१८ : सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , उदगीर ता.उदगीर यांचेकडून सुचित करण्यात 
येते की , सिध्दनाथ सर्वसाधारण सहकारी संस्था मर्या निडेबन ता.उदगीर 
जि . लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० मधील 
( सन १९ ६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था " असुन उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे . 
उदगीर , २०.१२.२०१८ 


१६ 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

प्रसिध्दीकरण 


श्री.ल.पवार , 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , उदगीर . 


क्र.एलटीआर/ युजीआर / जीएनएल / ५६ ९/ सन/ २०१८ : सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , उदगीर ता.उदगीर यांचेकडून सुचित करण्यात 
येते की ,राणी लक्ष्मीबाई महिला सर्वसाधारण सहकारी संस्था मर्या. ता.उदगीर 
जि . लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० मधील 
( सन १ ९ ६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 


१७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१ ९ : माघ / फाल्गुन २५-१ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे . 


उदगीर , ०३.०१.२०१९ 


दुर्वाचनिय 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , उदगीर . 


१ ९ 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

प्रसिध्दीकरण 
क्र.एलटीआर/ युजीआर/ जीएनएल/ ५७५/ १३९ २/ सन/ २०१९ : सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था, उदगीर ता.उदगीर यांचेकडून सुचित करण्यात 
येते की , उदय , सर्वसाधारण सहकारी संस्था मर्या.निडेबन ता.उदगीर 
जि . लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० मधील 
( सन १ ९ ६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे . 
उदगीर , ०३.०१.२०१९ 

दुर्वाचनिय , 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , उदगीर . 


२२ 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

प्रसिध्दीकरण 
क्र.एलटीआर/ युजीआर/ जीएनएनल/ १३८ ९/ ५७७/ सन२०१९ : सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , उदगीर यांनी मान्य केलेल्या उपविधी आणि 
नोंदणी प्रमाणपत्र क्र . एलटीआर/ जीएनएलओ/ ५७७/ दि ०३.०१.२०१९ श्री 
पवार बिपीन नारायण प्रर्वतक श्री गोपीनाथ सर्वसाधारण सहकारी संस्था , 
मर्या बोरतळा तांडा (नागलगांव) ता . उदगीर जि . लातूर यांना पाठविण्यात 
येते . 
मान्य करण्यात आलेल्या उपविधी संस्थेच्या प्रथम सभेत स्विकारण्यात 
यावी व पहिल्या सर्वसाधारण सभेची तारीख श्री सहकारी अधिकारी सलग्न 
कार्यालय, उदगीर यांच्या सहमतीने ठरवावी म्हणजे त्यांना प्रथम सर्वसाधरण 
सभेस हजर रहाणे सोईचे होईल . 
उदगीर ०३.०१.२०१९ 

श्री.ल.पवार , 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , उदगीर . 


२० 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

प्रसिध्दीकरण 
क्र.एलटीआर/ युजीआर/ जीएनएल/ ५७६/ १३ ९ ४/ सन/ २०१९ : सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , उदगीर ता.उदगीर यांचेकडून सुचित करण्यात 
येते की , श्री.गणेश सर्वसाधारण सहकारी संस्था मर्या.रविदास नगर ता.उदगीर 
जि . लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० मधील 
( सन १९ ६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
" सर्वसाधारण संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे . 
०३.०१.२०१९ 

दुर्वाचनिय 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , उदगीर . 


उदगीर , 


२३ 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

प्रसिध्दीकरण 
क्र.एलटीआर/ युजीआर/ जीएनएल/ १३५०/ ५७१/ सन/ २०१८: सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , उदगीर ता.उदगीर यांचेकडून सुचित करण्यात 
येते की, गुरुकृपा बहुउदेदशीय सर्व सेवा सहकारी संस्था मर्या.होणी हिप्परगा 
ता.उदगीर जि . लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९ ६० मधील( सन १ ९ ६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२ ( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण 
“सर्वसाधारण संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे . 
उदगीर , २०.१२.२०१८ 


२१ 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

प्रसिध्दीकरण 


श्री.ल.पवार , 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , उदगीर. 


क्र.एलटीआर/ युजीआर/ जीएनएल / १३९ ८ / ५७८ / सन/ २०१९: सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , उदगीर ता.उदगीर यांचेकडून सुचित करण्यात 
येते की , जय मल्हार सर्वसाधारण सहकारी संस्था मर्या.डिग्रस ता.उदगीर 
जि . लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० मधील 
( सन १९ ६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२०, २०१९ : माघ/ फाल्गुन २५-१, शके १९ ४० 


१७७ 


२४ 


दुष्टीने योग्य होणार नसलेने वाचले क्रमांक .०६ अन्वयेचे उक्त अंतरिम 
आदेश अंतिम करणे आवश्यक आहे अशी माझी खात्री झाल्यावरुन मी 


वाचले: 


खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत करीत आहे . 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 
१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १०२ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व नियम १ ९ ६१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणुक ) नियम २०१४ दि . 


२ ) 


अंतिम आदेश 


३ ) 


११/ ० ९ / २०१४ . 


४ ) मा.सचिव , राज्य सहकारी निवडणुका प्राधिकरण पुणे , यांचेपत्र 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १०२ (१)( क )(दोन ) 
व ( चार) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी श्री.ल.पवार , 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , उदगीर महात्मा फुले मागासवर्गीय 
औधोगिक उत्पादक सहकारी संस्था , मर्या येणकी ता.उदगीर जि.लातूर या 
संस्थेच्या समापनाचा अंतिम आदेश देत असुन , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 


दि . १०/१०/२०१४ . 


५ ) संस्थेचे चेअरमन / सचिव यांचे पत्र दिनांक . ०८/१०/२०१८ 
६ ) या कार्यालयाचे अंतरित आदेश दिनांक २८./११/२०१८ 


अधिनियम १९ ६० चे कलम १०३ अन्वये अवसायक म्हणून 


प्रस्तावना 


श्री.सी.एम.धोंडगे , अवसायक तथा सहकार अधिकारी श्रेणी-२ सलग्न 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था उदगीर यांची नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक १५.०१.२०१ ९ रोजी माझे सही शिक्यानिशी व 


कार्यालयीन मोहर 

लावून 

पारित केला असे . 


उदगीर , 


१५.०१.२०१९ 


श्री.ल.पवार , 


सहाय्यक निबंधक , 


सहकारी संस्था , उदगीर 


क्र.सनिउ/नियंत्रण / अंतिम आदेश / म.फु.औ.उ.सर.सं.म.येणकी/ १४२९ / 
२०१९ : ज्या अर्थी, महात्मा फुले मागासवर्गीय औधोगिक उत्पादक 
सहकारी संस्था , मर्या येणकी ता.उदगीर जि . लातूर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व त्याखालील नियम १९ ६१ मधील 
तरतुदीस अनुसरुन नोंदणीकृत असुन संस्थेचा नोंदणी क्रमांक . एलटीआर / 
युजीआर/पीआरडी/ आय/ ४०३/ दि १८.०१.२०१३ असा आहे . 

ज्या अर्थी, सदर संस्थेची नोंदणी या कार्यालयाकडून झालेली असल्याने 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , उदगीर हे या संस्थेचे निबंधक आहेत 
आणि सदरील संस्थेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० मधील 
कलम व नियम १९ ६१ मधील नियमानुसार व संस्थेने स्विकृत केलेल्या 
उपनिधीनुसार व शासन परिपत्रकीय सुचनेनुसार कामकाज पार पाडणे 
बंधनकारक आहे . 

ज्या अर्थी, शासनाने अवलंबलेले सहकार विषयक व विकास कार्यक्रम 
यांची समुचिमरित्या अमंलबजावणी करण्यासाठी निबंधकाने दिलेल्या निर्देशांची 
संस्था जाणून बुनुन अवज्ञा करीत आहे . आणि 

ज्या अर्थी, वाचा क्रमांक ०४ अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० च्या दि . १३/०८/२०१३ ( सुधारणा) अधिनियमातील कलम ७३ कब 
नुसार राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका राज्य सहकारी 
निवडणुक प्राधिकरणामार्फत घेण्याची तरतुद आहे . आणि 

ज्या अर्थी, शासन अधिसुचना दिनांक ०३/०३/२०१३ अन्वये राज्य 
सहकारी प्राधिकरणाचे गठण करण्यात आले आहे. आणि . 

त्या अर्थी, वाचाले क्रमांक .०५ अन्वये सदर संस्थेचे चेअरमन / सचिव 
यांनी लेखी कळविल्यानुसार संस्था दोन वर्षापासुन बंद आहे . त्यामुळे 
सभासदांना संस्था चालविण्याबाबत काही स्वारस्य असलेल्याचे दिसत 
नाही अशापरिस्थितीते संस्थेचे कामकाज चालु ठेवणे सहकार चळवळीचे 


२५ 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचलेः 

१ ) 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) 

२ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व नियम १ ९ ६१ 

३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवणुक ) नियम २०१४ 
दि . ११ / ० ९/ २०१४ . 

४ ) मा.सचिव , राज्य सहकारी निवडणुका प्राधिकरण पुणे , यांचे पत्र 
दि .१० /१०/ २०१४ . 

५ ) व्यवस्थापक , बिगर शेती कर्ज लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी 
बँक , लि लातूर यांचे पत्र दि २१/०८/२०१८ . 

६ ) पाधिकृत अधिकारी यांचे पत्र दिनांक १६/१०/२०१८ 
७ ) या कार्यालयाचे अंतरिम आदेश दिनांक २८/११/२०१८ 


प्रस्तावना 


, 


क्र . सनिउ /नियंत्रण / अंतिम आदेश / उ.न.प.कर्म.सह पत.म.उदगीर/ १४३० / 
२०१९ : ज्या अर्थी, उदगीर नगर परिषद कर्मचारी सहकारी पत संस्था 
मर्या.उदगीर जि.लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० व त्याखालील नियय १९ ६१ मधील तरतुदीस अनुसरुन संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० व त्याखालील नियम १९ ६१ 
मधील तरतुदीस अनुसरुन नोंदणीकृत असुन संस्थेचा नोंदणी क्रमांक . 
ओएसएम / बीएनके /११२/ दिनांक.२६.१२.१ ९ ६८ असा आहे . 
ज्या अर्थी, सदर संस्थेची नोंदणी या कार्यालयाकडून झालेली असल्याने 


१७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ : माघ / फाल्गुन २५-१ , शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


२६ 


पोलीस अधिक्षक यांजकडून 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्थो , उदगीर हे या संस्थेचे निबंधक आहेत 
आणि सदरील संस्थेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनिमय १ ९ ६० मधील 
कलम व नियम १९ ६१ मधील नियमानुसार व संस्थेने स्विकृत केलेल्या 
उपविधीनुसार व शासन परिपत्रकीय सुचनेनुसार कामकाज पार पाडणे 
बंधनकारक आहे . 


आदेश 


ज्या अर्थी, शासनाने अवनंबलेले सहकार विषयक व विकास कार्यक्रम 
यांची समुचितरित्या अमंलबजावणी करण्यासाठी निबंधकाने दिलेल्या निर्देशांची 
संस्था जाणुन बुजुव अवज्ञा करीता आहे . आणि 


ज्या अर्थी, वाचा क्रमांक ०४ अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० च्या दि . १३/०८/२०१३ ( सुधारणा) अधिनियमातील कलम ७३ कब 
नुसार राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका राज्य सहकारी 
निवडणुका प्राधिकरणामार्फत घेण्याची तरतुद आहे . आणि 


क्र.जिविशा/ एचए / माळेगाव यात्रा/ १००५१/ २०१८ :- दिनांक 
०२.०१.२०१ ९ ते दिनांक १२.०१.२०१ ९ या कालावधीमध्ये नांदेड जिल्हयातील 
पो.स्टे , माळाकोळी हद्दीतील मौजे ता . लोहा येथे श्री खंडोबा यात्रा भरणार 
असुन सदर यात्रेत महाराष्ट्र , तेलंगण आंधप्रदेश कर्नाटक या व इतरे 
राज्यातुन भाविकांची दर्शनासाठी व यात्रेसाठी मोठया प्रमाणावर गर्दी होते . 
त्या अनुषंगाने निघणारी पालखी मिरवणुका व इतर कार्यक्रम शांततेत पार 
पडावे. त्यामुळे कोणतीही बाधा येऊ नये व शांतता राहावी म्हणुन मी संजय 
जाधव , पोलीस अधिक्षक , नांदेड मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ 
कलम ३६ प्रमाणे प्रदान झालेल्या अधिकारान्वये खालील प्रमाणे आदेश देत 
आहे . 


ज्या अर्थी, शासन अधिसुचना दिनांक . ०३.०३.२०१३ राज्य सहकारी 
प्राधिकरणाचे गठण करण्यात आले आहे. आणि . 


ज्या अर्थी वाचाले क्रमांक . ०५ व ०६ अन्वये प्राधिकृत अधिकारी यांनी 
निवडणुका कामी दप्तर /रेकार्ड उपलब्ध न झाल्याने निवडणुका प्राक्रिया 
पूर्ण करणे शक्य झाले नसल्याने तसेच त्यांचा प्राधिकृत अधिकारी पदाचा 
कामकाजाचा कालाधी सहा महिन्यापेक्षा अधिक झाला असल्याने संस्था 
अवसायनात घेऊन अवसायकाची नियुक्ती करणे बाबत कळविले आहे 
आणि . 


दिनांक ०२.०१.२०१९ चे ००.०० वा .पासून 

ते दिनांक १०.०१.२०१९ 
चे २४.०० वा पर्यंत नांदेड जिल्हयातील उप विभाग कंधारचे उप विभागीय 
पोलीस अधिकारी श्री किशोर कांबळे व पो.स्टे माळाकोळीचे स्वाधीन 
अधिकारी श्री . सुरेश मान्टे सहा . पोलीस निरीक्षक यांना महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम १ ९ ५१ कलम ३६ मधील पोट कलम ते , ६ प्रमाणे खालील 
अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत . 


१ ) रस्त्यावरील व रस्त्याने जाणाऱ्या मिरवणूकीतील किंवा जमावातील 
लोकांनी कशा रितीने चालावे व कोणत्या रितीने वागाने ते फर्माविण्यासाठी 


त्या अर्थी, वाचले क्रमांक ०७ अन्वये अंतरिम आदेश पारित करुन 
संस्थेला म्हणने सादर करण्याविषयी एक महिन्याची संधी देण्यात आली 
असता अद्याप पर्यंत संस्थेने आपले म्हणने सादर केलेले नाही यावरुन 
संस्था चालू 

ठेवण्याविषयी संचालक मंडळास स्वारस्य दिसून येत नसून 
उक्त अंतरिम आदेश अंतिम करणे आवश्यक आहे अशी माझी खात्री 
झाल्यावरुन मी पुढील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे . 


२ ) अशा कोणत्याही मिरवणूका कोणत्या मार्गाने आणि कोणत्या वेळात 
काढाव्यात किंवा 

काढू 

नयेत असे मार्ग व अशा वेळा विहीत करण्याबद्दल 


३ ) सर्व मिरवणूका व जमावाच्या प्रसंगी व पुजा अर्चेच्या प्रार्थना 
स्थळाच्या सर्व जागेच्या आसपास पुजा अर्चेच्या वेळी कोणताही रस्त्या 
किंवा सार्वजनिक जागा येथे गर्दी होणार असेल किंवा अडथळे होण्याचा 
संभव असेल अशा सर्व बाबतीत अडथळा होऊ न देण्याबद्दल , 


अंतिम आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १०२ (१)( क )( दोन ) 
व ( चार) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी श्री ल . पवार 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , उदगीर नगर परिषद कर्मचारी 
सहकारी पत संस्था मर्या उदगीर ता.उदगीर जि . लातूर या संस्थेच्या 
समापनाचा अंतिम आदेश देण्यात येत असुन , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधनियम १९ ६० चे कलम १०३ अन्वये अवसायक म्हणुन श्री.जे.के.येरटे , 
क्षेत्रीय अधिकारी, लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक तालुका उदगीर 
यांची नियुक्ती करीता आहे . 


४ ) सर्व रस्त्यांवर किंवा रस्त्यामध्ये , घाटांत किंवा घाटांवर सर्व 
धक्कयावर किंवा धकक्त्यामध्ये आणि सार्वजनिक स्नानाच्या कपडे धुण्याच्या 
व उतरण्याच्या जागांच्या ठिकाणी व जागांमध्ये , जत्रा देवालये , आणि 
सार्वजनिक स्थळी किंवा लोकांच्या जाण्या येण्याच्या जागेमध्ये सुव्यवस्था 
राखण्याबद्दल , 


५ ) तसेच सार्वजनिक ठिकाणी अथवा सार्वजनिक करमणुकीच्या ठिकाणी 
ध्वनिक्षेपकांच्या आवाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व सुचना देण्यासंबंधी , 


हा आदेश आज दिनांक १५.०१.२०१९ रोजी माझे सही शिक्यानिशी व 
कार्यालयीन मोहर लावून पारित केला असे . 


६ ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलमे ३३,३५,४०,४२,४३,४५ , 
या अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशास अधिन असलेले व त्यास पुष्टी 
देणार सुव्यवस्था राखणेकामी योग्य आदेश देणेबाबत 


उदगीर , 


१५.०१.२०१ ९ 


श्री.ल.पवार , 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था उदगीर, 


मी यापुढे असाही आदेशे देतो की कोणीही इसमांनी सदरचा आदेश 
लागू असे पर्यंत नांदेड जिल्हयातील कंधार येथील उप विभागीय पोलीस 
अधिकारी श्री किशोर कांबळे व सहा पोलीस निरीक्षक श्री सुरेश मान्टे 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१ ९ : माघ/ फाल्गुन २५-१, शके १९ ४० १७९ 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात आली 


आहे . 


जालना, २१/१२/२०१८ 


पो.स्टे. माळाकोळी यांचेकडुन रहदारीचेनियम व मार्गाबाबत सुचना कार्यक्रमाची 
तारीख / वेळ/ जाहीरसभा/ मोर्चे/मिरवणुक / निदर्शने पदयात्रा इत्यादी कार्यक्रम 
संबंधीत पोलीस उपनिरीक्षक किंवा त्याच्या वरिष्ठांकडून तारीख व वेळ 
सभेची जागा , मिरवणुकीचा , मोर्चाचा मार्ग व त्यात दिल्या जाणाऱ्या घोषणा , 
पुर्व परवानगिशिवाय आयोजित करु नये संबंधीत अधिकारी यांनी दिलेल्या 
आदेशाचे पालन करावे परवानगी दिलेल्या जाहिरसभा /मिरवणुका/ पदयात्रा 
यात समयोजित घोषणा सोडून किंवा ज्या घोषणांनी शांतता व सुव्यवस्थेला 
बाधा होऊ शकते अशा घोषण देऊ नये सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास 
मुंबई कायदा कलम १३४ प्रमाणे अपराधास पात्र ठरेल . सदरचा आदेश 
लग्नाच्या ठिकाणी प्रेत यात्रेस लागू नाही. 


दुर्वाचनिय 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,जालना 


२८ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


. 


सदरचा आदेश नांदेड जिल्हयातील पो.स्टे माळीकोळी हद्दीत दिनांक 
०२.०१.२०१९ चे ००.०० वा . पासून ते दिनांक १०.०१.२०१९ चे २४.०० वा . 
पर्यंत 


वाचा: 

श्री.जी.बी. पवार ४ थे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , 
जालना यांचा दिनांक २८/१२/२०१८ व २९ / १२/ २०१८ या ( ०२) दिवसाची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


लागू राहील 


कार्यालयीन आदेश 


हा आदेश माझे सही व शिक्कयानिशी आज दिनांक २०.१०.२०१८ 
रोजी दिला आहे . 


नांदेड , 


२०.१२.२०१८ 


संजय जाधव , 


क्र.प्रशा/ ११८० ९ / २०१८ : प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , जालना हे 
श्री.जी.बी. पवार ४ थे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर जालना यांची 
दिनांक २८/१२/२०१८ व २९/ १२/२०१८ रोजीची ( ०२ ) दिवसाची अर्जीत 
रजा , अर्जित रजेच्या पुढे दिनांक ३०/१२/२०१८ व या शासकीय सुट्टीच्या 
फायद्यासह दिनांक २७/१२/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासून 

ते 
दिनांक ३१/१२/१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


पोलीस अधिक्षक , नांदेड 


२७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा: श्रीमती आर.ए.जाधव , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , 
जालना यांचा दिनांक २४/१२/२०१८ व २५/१२/२०१८ या ( ०२ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेचा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री.जी.बी . पवार हे , सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर 
जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 


कार्यालयीन आदेश 


उपरोक्त अर्जीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.जी.बी. पवार ४ थे, सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , म्हणुन दिवाणी न्यायालयात काम करतील . 


क्र.प्रशा/ ११७१६/ २०१८ : प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, जालना हे 
श्रीमती आर.ए. जाधव ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर जालना यांची 
दिनांक २४/१२/२०१८ व २५/१२/२०१८ रोजीची ( ०२) दिवसाची अर्जीत 
रजा , अर्जित रजेच्या पुढे दिनांक २२/१२/२०१८ व २३/१२/२०१८ या 
शासकीय सुट्ट्यांच्या फायद्यासह , मंजूर करीत आहेत . 


उपरोक्त अर्जीत रजेच्या कालावधीत श्रीमती आर.ए.जाधव , ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना यांनी स्वतः चे काम सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत आली 


आहे . 


जालना , १७/१२/२०१८ 


महाराष्ट्र नागरी सेचा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती आर.ए.जाधव हया सदरील 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


दुर्वाचनिय 
प्र.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


उपरोक्त अर्जीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आर.ए. जाधव 
वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर ,म्हणुन दिवाणी न्यायालयात काम 
करतील . 


२९ 


प्रमुख 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


उपरोक्त अर्जीत रजेच्या कालावधीत श्री एस.बी.गपण , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क.स्तर , जालना यांनी स्वतः चे काम सांभाळुन अर्जदाराच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 


वाचा: श्री.बी.के.गावंडे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , 
जालना यांचा दिनांक २८/१२/२०१८ व २९ / १२/ २०१८ या ( ०२ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


१८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ : माघ / फाल्गुन २५-१ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


कार्यालयीन आदेश 


न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर माहूर हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


२ 


क्र.प्रशा/ ११८०८ / २०१८ : प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , जालना हे 
श्री.बी.के.गावंडे, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर जालना यांना 
दिनांक २८/१२/२०१८ व २९ / १२ / २०१८ रोजीची ( ०२) दिवसाची अर्जीत 
रजा , अर्जित रजेच्या पुढे दिनांक ३०/१२/२०१८ या एक दिवसाच्या 
शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह दिनांक २७/१२/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासुन ते दिनांक ३१/१२/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


श्री.एफ.के.सिद्यीकी, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , माहूर यांच्यो 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अथवा ते कर्तव्यावर रुजू होईपर्यंत दिवाणी 
न्यायालय माहूर न्यायालयाचे कामकाज सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , कनिवट या पाहावे. 


नांदेड ,१५ डिसेंबर , २०१८ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री.बी.के.गावंडे, हे , सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर 
जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड . 


३१ 


उपरोक्त अर्जीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.बी.के.गांवडे , ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर , म्हणुन दिवाणी न्यायालयात काम करतील . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा: 


अर्जदाराचे उपरोक्त अर्जीत रजेच्या कालावधीत अर्जदाराच्या न्यायालयाचे 
तातडीचे कामकाज तसेच अर्जदाराकडे असलेला ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, व.स्तर जालना यांचा कार्यभार श्री.जे.एम.पांचाळ ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, जालना यांनी स्वतः चे काम सांभाळुन सांभाळावा. 


श्री.डब्ल्यु.ए.सय्यद, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव 
( बा ) यांचे पत्र जा.क्र १४५६/२०१८ दिनांक , १५.१२.२०१८ सोबत विहीत 
नमुन्या अर्जित रजेचा अर्ज त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत आली 
आहे . 


जालना, २७/१२/२०१८ 


दुर्वाचनिय , 


क्र.प्रशा/ ९ ४४५/ २०१८ : श्री ..डब्ल्यु.ए.सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ , स्तर,नायंगाव ( बा ) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . १७.१२.२०१८ या ( ०१ ) दिवसांची रजा 
रजेच्या मागे दि . १६.१२.२०१८ रोजीचा सुटट्टीचा फायदा जोडुन , दिनांक 
१५.१२.२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १८.१२.२०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगी त्यांच्या 
अर्जित रजेच्या शिलकेस अधिन राहुन मंजूर करण्यांत येते . 


प्र.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना 


३० 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.डब्ल्यु.ए.सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नायगांव ( बा ) हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा: श्री.एफ.के.सिद्दीकी दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , माहूर 
यांचे पत्र जा.क्र १७०३/२०१८ दिनांक , १५.१२.२०१८ सोबत विहीत नमुन्या 
अर्जित रजेचा अर्ज त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेचा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप -२ प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.डब्ल्यु.ए.सय्यद , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर नायगांव ( बा ) हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


कार्यालयीन आदेश 


२ 


क्र.प्रशा/ ९ ४४४/ २०१८ : श्री.एफ.के.सिद्यीकी दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ , स्तर, माहूर यांना नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ मधील नियम 
५० अन्वये दि . १७.१२.२०१८ व १८.१२.२०१८ रोजी पर्यंत ( दोन्ही दिवस 
धरुन ) या एकूण ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यांत येते . 


दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर,नायगांव ( बा ) यांच्या उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा ) 
यांनी पाहावा . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एफ.के.सिधीकी , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , माहूर हे पुर्वीप्रमाणेत्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


नांदेड १५ डिसेंबर , २०१८ 


महाराष्ट्र नागरी सेचा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप -२ प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.एफ.के.सिधीकी दिवाणी 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२०, २०१९ : माघ/ फाल्गुन २५-१, शके १९ ४० 


१८१ 


३२ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.आर.एस.करंकाळ , मुख्य न्यायदंडाधिकारी 
नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


महाराष्ट्र नागरी सेचा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप -२ प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.आर.एस.करंकाळ , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


भाग दोन 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा: श्री.एस.बी.कचरे , जिल्हा न्यायाधीश-१ बिलोली कनिष्ठ यांचे 
पत्र जा.क्र १८२७/२०१८ दिनांक , १०.१२.२०१८ व सोबत विहीत नमुन्या 
अर्जित रजेचा अर्ज त्यावरील आदेश. 

कार्यालयीन आदेश 
क्र.ब -२ ( १ )/ ९ ४१८ / २०१८ : - श्री.एस.बी.कचरे , जिल्हा 
न्यायाधीश , १ बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १७.१२.२०१८ ते २२.१२.२०१८ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या पुढे 
दिनांक २३.१२.२०१८ रोजीचा सुट्टीचा फायदा जोडून दिनांक २४.१२.२०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यांत येते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एस.बी.कचरे,जिल्हा न्यायाधीश -१ बिलोली 
हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 

महाराष्ट्र नागरी सेचा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप -२ प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.एस.बी.कचरे , जिल्हा न्यायाधीश , 
बिलोली हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहिले असते . 


मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नांदेड यांच्या कार्यालयाचा उपरोक्त कालावधीतील 
जरुरी व तात्कालीक कार्यभार दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , 

अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी नांदेड यांनी पाहावा. 
उपरोक्त कालावधीतील मुख्य न्यायदंडाधिकारी नांदेड आस्थापनेशी संबंधीत 
सर्व प्रकारच्या देयकांवर हूंडीवर व स्वीय प्रपंजी लेख्यांच्या धनादेशांवर 
स्वाक्षरी करुन रक्कम आहिरत करण्यासाठी श्री.एस.बी.हिवाळे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, व अति मुख्य न्यायादंडाधिकारी , नांदेडे 
यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


नांदेड, १२ डिसेंबर , २०१८ 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड , 


भाग दोन 


जिल्हा न्यायालय-१ बिलोली न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार 
जिल्हा न्यायाधीश -३ , नांदेड यांनी पहावा . 


३४ 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा: श्रीमती एस.पी.पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
हदगांव यांचे पत्र जा.क्र . ३३४२/२०१८ दिनांक १७.१२.२०१८ व सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 


, 


उपरोक्त कालावधीत जिल्हा न्यायालय-१ , बिलोली आस्थापनेवरील अधिकारी 
व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हुंडी स्वीय , प्रपंची 
लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपचा अधिकारी श्री 
ए.एस.सय्यद जिल्हा न्यायाधीश-३ , नांदेड यांना याद्वारे करण्यांत येत 
आहे . 


नांदेड ,१४ डिसेंबर , २०१८ 


संजय ग.मेहरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश- नांदेड . 


क्र.ब-२ ( १)/ ९ ४७४ / २०१८ :- श्रीमती एस.पी.पैठणकर , दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . १८.१२.२०१८ रोजीची ( ०१ ) दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक १७.१२.२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासुन 

ते 
दिनांक १९.१२.२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.पी.पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील 


३३ 


वाचा: 


महाराष्ट्र नागरी सेचा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस.पी.पैठणकर , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगाव हया जर वर नमुद कालावधीत रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

श्री.आर.एस.करंकाळ , मुख्य न्यायदंडाधिकारी नांदेड पत्र 
क्र . ४४२५/२०१८ दिनांक १२.१२.२०१८ व सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र.ब -२ ( १ )/ ९ ३५७/ २०१८ :- श्री.आर .एस.करं काळ , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी नांदेड यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २४.१२.२०१८ ते २७.१२.२०१८ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या पुढे 
दिनांक २३.१२.२०१८ रोजीचा सुट्टीचा फायदा जोडून दिनांक २२.१२.२०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासून 

ते दिनांक २८.१२.२०१८ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत 
येते . 


दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, हदगांव यांनी 


पाहावा . 


नांदेड ,१७ डिसेंबर , २०१८ 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड . 


१८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१ ९ : माघ / फाल्गुन २५-१ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


३५ 


दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , कंधार यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीत विशेष अधिकारी क्षेत्रातील कामकाज दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ 
स्तर , जोड न्यायालय मुखेड यांनी तर जरुरी व तात्कालीक कामकाज सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कंधार यांनी पहावे. 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा: श्री.ल.मु.सय्यद सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार 
यांचेपत्र जा.क्र . १९५८/२०१८ दिनांक १३.१२.२०१८ व सोबत विहीत नमुन्यातील 
परिवर्तीत रजेचा अर्ज त्यासोबत प्रमाणपत्र व त्यावरील व आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र.ब-२ ९ ४७६/ २०१८ :- श्री.ल.मु.सय्यद सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ 
मधीलनियम ५१ अन्वये दि . ०८.१२.२०१८ ते १२.१२.२०१८ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन) या एकुण ( ०५) दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकिय कारणास्तव , 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.ल.मु.सय्यद सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर, कंधार पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील 


उपरोक्त कालावधीतील दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर , कंधार न्यायालयाच्या 
आस्थापनेवरील सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्याच्या 
धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन आहरित करण्यासाठी श्री.एल.बी.एम.एम.ए.सय्यद , 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, कंधार यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यांत 
येत आहे . 


नांदेड ,१८ डिसेंबर , २०१८ 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड . 


३७ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.ल.मु.सय्यद सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर, कंधार हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


वाचा: 


२ 


सह दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर , कंधार यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर ,कंधार यांनी पाहावा. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

श्री.डी.एन.चामले, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , मुदखेड 
यांचे पत्र क्र . १११९/ २०१८ दिनांक १७.१२.२०१८ व सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 

कार्यालयीन आदेश 
क्र.ब-२ ( १ )/९ ५३० / २०१८ :- श्री.डी.एन.चामले , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , मुदखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २६.१२.२०१८ ते २८.१२.२०१८ रोजी पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या मागे 
दिनांक २५.१२.२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
२९ .१२.२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.डी.एन.चामले , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर मुदखेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


नांदेड ,१७/ १२/ २०१८ 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड . 


३६ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा: श्री.एस.एन.निसळ , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर कंधार 
यांचे पत्र क्र . ८७९ / २०१८ दिनांक १७.१२.२०१८ व सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप -२ प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.डी.एन.चामले , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , मुदखेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते ती ते 
त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


२ 


कार्यालयीन आदेश 


क्र.ब -२ ( १)/ ९ ५१/ २०१८ :- श्री.एस.एन.निसळ, दिवाणी न्यायाधीश 
वरिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम अन्वये दिनांक २०.१२.२०१८ ते २८.१२.२०१८ रोजी पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०९ ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एस.एन.निसळ , दिवाणी न्यायाधीश 
वरिष्ठ स्तर कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर, मुदखेड यांच्या न्यायालयाचे दिनांक 
२५.१२.२०१८ व २६.१२.२०१८ या कालावधीतील जरुरी व तात्कालीन 
काम ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी तर दिनांक 
२७.१२.२०१८ व २८.१२.२०१८ या कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक काम 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुदखेड यांच्या आस्थापनेवरील 
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हुंडी , 
स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपचा 
अधिकार श्री एस . बी.हिवाळे , सह न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना 
याद्वारे प्रदान करण्यांते येत आहे . 


नांदेड , १८ डिसेंबर , २०१८ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ -ब खालील 
तळटिप -२ प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.एस.एन.निसळ , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, कंधार हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२०, २०१ ९ : माघ/ फाल्गुन २५-१, शके १९ ४० १८३ 


३८ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.आर.के.पुरोहित, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ प्रमाणित करण्यात येते की ,श्री.आर.के.पुरोहित ,दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालवधीत कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्री.ए.व्ही . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , जोड 
न्यायालय मुदखेड यांचे पत्र क्र . १८०६/२०१८ दिनांक १८.१२.२०१८ व 
सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 

कार्यालयीन आदेश 
क्र.ब-२ ( १)/ ०५८०/ २०१८:- श्री.ए.व्ही . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश 
वरिष्ठ स्तर , जोड न्यायालय मुखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २१.१२.२०१८ ते २२.१२.२०१८ 
या ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या पुढे दिनांक २३.१२.२०१८ रोजीच्या 
सुट्टीचा फायदा जोडून दिनांक २०.१२.२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक २४.१२.२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर मंजूर करण्यांत येते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतरश्री.ए.व्ही . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ 
स्तर, जोड न्यायालय, मुखेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहातील . 


पहावा . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर , लोहा 
आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा वेतन देयकांवर तसेच इतर 
देयकांवर हुंडीवर स्वीय प्रपंजी लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत 
रक्कम वाटपचो अधिकारी श्री.पी.बी.तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, लोहा यांना याद्वारे प्रदान करण्यात येत आहे . 


नांदेड , २७ डिसेंबर , २०१८ 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप -२ प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.ए.व्ही . कुलकर्णी, दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, जोड न्यायालय मुखेड हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते ती ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


. 


४० 


२ 


श्री.ए.व्ही . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, जोड न्यायालय 
मुखेड यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचेविशेष 
अधिकार क्षेत्रातील काम दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , बिलोली आणि 
जरुरी व तात्कालीक काम सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , मुखेड 
यांनी पहावे. तसेच सदर कालावधीत त्यांच्याकडे असलेला दिवाणी न्यायाधीश 
वरिष्ठ स्तर, कंधार न्यायालयाचा विशेष अधिकारी क्षेत्रातील कार्यभार , सह 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः-श्री.पी.आर.फुलारी , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, हिमायतनगर 
यांचे पत्र क्र.४१०/ २०१८ दिनांक १८.१२.२०१८ व सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 

कार्यालयीन आदेश 
क्र.ब-२ ( १)/९ ६६३/ २०१८:- श्री.पी.आर.फुलारी, दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , हिमायतनगर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २४.११.२०१९ रोजीचा ( ०१) दिवसांची 
अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक २३.११.२०१८ रोजीचा सुट्टीचा फायदा 
जोडून दिनांक २२.१२.२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक २५.१२.२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतरश्री.पी.आर.फुलारी, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर, हिमायमनगर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


नांदेड ,१ ९ डिसेंबर , २०१८ 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश- पनांदेड . 


३ ९ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्री आर.के.पुरोहित , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , लोहा 
यांचे पत्र क्र . २४८०/२०१८ दिनांक २७.१२.२०१८ व सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप -२ प्रमाणित करण्यात येते की ,श्री.पी.आर.फुलारी , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर,हिमायतनगर हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


कार्यालयीन आदेश 


दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर , हिमायतनगर यांच्या न्यायालयाचा 
दिनांक २३.१२.२०१८ रोजीच्या जरुरी व तात्कालीक कार्यभार दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, भोकर तर दिनांक २४.१२.२०१८ रोजीचा 
कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर यांनी पाहावा 


नांदेड, २१ डिसेंबर , २०१८ 


क्र.ब-२ (१ )/९८३३ / २०१८ : श्री.आर.के.पुरोहित, दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ मधील 
नियम ५० अन्वयेदिनांक ०१.०१.२०१ ९ ते ०५.०१.२०१९ पर्यंत ( दोन्ही दिवस 
धरुन ) या एकूण ( ०५) दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या पुढे दिनांक ०६.०१.२०१ ९ 
रोजीचा फायदा जोडून , दिनांक ३१.१२.२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक ०७.०१.२०१९ रोजीचा कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश- १नांदेड . 


१८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ : माघ / फाल्गुन २५-१ , शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


४१ 


जिल्हा न्यायाधीश-५ नांदेड यांच्या न्यायालयाचा दिनांक १८.१२.२०१८ 
ते दि . १८.१२.२०१८ रोजीचा कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश ६ नांदेड यांनी 


पहावा . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा:- श्री.एन.आर. गजभिये , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
धर्माबाद यांचे पत्र क्र . ६९ ५ / २०१८ दिनांक १९ .१२.२०१८ व सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


नांदेड,२२ डिसेंबर , २०१८ 


संजय जी मेहरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नांदेड . 


कार्यालयीन आदेश 


४३ 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्री . श्रीकृष्णा ह.इनामदार , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर 
बिलोली यांचे पत्र जा.क्र .१५६८ / २०१८ दिनांक २२/१२/२०१८ त्यावरील 
आदेश 


क्र.ब -२ ( १)/९ ६६४/ २०१८:- श्री.एन आर . गजभिये , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९८१ 
मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक ० ९.११.२०१९ ते १४.१२.२०१८ रोजी पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०६) दिवसांची परिवर्तीत रजा , वैद्यकिय 
कारणास्तव मंजूर करण्यांत येते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतरश्री.एन.आर . गजभिये , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.एन.आर . गजभिये , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, धर्माबाद हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


कार्यालयीन आदेश 


२ 


श्री.एन.आर. गजभिये, दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद यांच्या 
उरोक्त कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद यांच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , बिलोली 
यांनी पहावा . 


क्र.ब-२ ( १)/ ९ ७३३/ २०१८ : श्री श्रीकृष्णा ह.इनामदार , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, बिलोली यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दि २६.१२.२०१८ ते २९ .१२.२०१८ 
रोजी पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दि . २५.१२.२०१८ आणि रजेच्या पुढे दि . ३०.१२.२०१८ या 
एकूण दोन दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा जोडून दिनांक २४.१२.२०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासून ते दिनांक ३१.१२.२०१८ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत 
येते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री श्रीकृष्णा ह.इनामदार, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप -२ प्रमाणित करण्यात येते की श्री श्रीकृष्णा ह इनामदार , दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहातील 


नांदेड ,२० डिसेंबर , २०१८ 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड . 


४२ 


२ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा:- श्रीमती एस.एस.तोडकर जिल्हा, दिवाणी न्यायाधीश -५ नांदेड 
यांचे पत्र क्र . ९ ६४०/ २०१८ दिनांक २१ डिसेंबर , २०१८ व सोबत विहीत 
नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज दिनांक २१.१२.२०१८ अन्वये सादर 
केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र.ब -२ ( १)/९ ६८ ९ / २०१८ :- श्रीमती एस.एस.तोडकर जिल्हा, दिवाणी 
न्यायाधीश -५ नांदेड यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १ ९ ८१ मधील 
नियम ६१ अन्वये दिनांक १८.१२.२०१८ त दिनांक २०.१२.२०१८ रोजी 
पर्यंत (०३) दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करण्यांत येते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.एस.तोडकर जिल्हा, दिवाणी 
न्यायाधीश -५, नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस.एस.तोडकर जिल्हा , 
दिवाणी न्यायाधीश -५ नांदेड हया जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बिलोली यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक व फौजदारी सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांनी पहावा . 

तसेच उपरोक्त कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर बिलोली 
यांच्या न्यायालयाच्या आस्थपनेवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर 
तसेच इतर देयकांवर हूंडी, स्वीय प्रपंजी लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन 
संबंधीत रक्कम वाटपचा अधिकारी श्री आर.आर.पत्की, सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांना याद्वारे प्रदान करण्यांत येत आहे . 
नांदेड ,२४ डिसेंबर , २०१८ 

दुर्वाचनिय , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड . 


४४ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः श्री.व्ही.एस.गायके , जिल्हा न्यायाधीश , कंधार यांचे पत्र 
जा.क्र .१६३० / २०१८ दिनांक २२/१२/२०१८ व सोबत विहीत नमुन्यातील 
परिवर्तीत रजेचा अर्ज व सोबत वैद्यकिय प्रमाणपत्र वे त्यावरील आदेश . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ : माघ/ फाल्गुन २५-१ , शके १ ९ ४० १८५ 


कार्यालयीन आदेश 


४६ 


क्र.ब -२ ( १)/ ९ ७३४ / २०१८ :- श्री.व्ही.एस.गायके , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील 
नियम ६१ अन्वये दि १७.१२.२०१८ व दि १८.१२.२०१८ या दोन ( ०२ ) 
दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करण्यांत येते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.व्ही.एस.गायके , जिल्हा न्यायाधीश -१ कंधार 
हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप -२ प्रमाणित करण्यात येते की श्री.व्ही.एस.गायके , जिल्हा 
न्यायाधीश-१, कंधार हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा: १ . जिल्हा न्यायालय , नांदेड कार्यालयीन आदेश क्र ९ ६४२/ 
२०१८ , दिनांक २१.१२.२०१८ 

२ . श्री.एस.बी.कचरे , जिल्हा न्यायाधीश-१ बिलोली यांचा हिवाळी 
सुट्टीचा फायदा मिळणे बाबतचे पत्र क्र . १८६३/२०१८, दिनांक २४.१२.२०१८ 

कार्यालयीन आदेश 
क्र .ब -२ ( १ ) / ९ ७६४/ २०१८ : श्री.एस.बी.कचरे , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ बिलोली यांच्या विनंती यांच्या विनंती करुन दिनांक २५.१२.२०१८ 
ऐवजी दिनांक २४.१२.२०१८ पासून ते ३०.१२.२०१८ पर्यंत हिवाळी सुट्टी 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 
जिल्हा न्यायाधीश-१ बिलोली यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील 
जरुरी व तात्कालीक कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश-३ नांदेड यांनी पहावा. 

उपरोक्त कालावधीत जिल्हा न्यायालय-१ बिलोली आस्थापनेवरील अधिकारी 
व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हूंडी , स्वीय प्रपंची लेखे 
व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपचा अधिकार श्री.ए.एस.सय्यद , 
जिल्हा न्यायाधीश -३ , नांदेड यांना याद्वारे प्रदान करण्यात येत आहे . 
नांदेड ,२६ डिसेंबर , २०१८ 

दुर्वाचनिय 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश- नांदेड , 


२ 


जिल्हा न्यायाधीश-१ कंधार यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील 
जिल्हा न्यायाधीश-४ नांदेड यांनी पाहावा . 


नांदेड , २४ डिसेंबर , २०१८ 


दुर्वाचनिय 
प्र.प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड, 


४७ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः श्री श्रीकृष्णा ह.इनामदार , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर 
बिलोली यांचे पत्र जा.क्र .१४६२४/ २०१८ दिनांक २२/१२/२०१८ त्यावरील 
आदेश 


कार्यालयीन आदेश 


४५ 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा: १ . जिल्हा न्यायालय , नांदेड कार्यालयीन आदेश क्र.९ ४१८ / 
२०१८ , दिनांक १४.१२.२०१८ सोबत विहीत नमुन्यातील वाढीव अर्जित 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 

२ . श्री.एस.बी.कचरे , जिल्हा न्यायाधीश-१ बिलोली पत्र क्र . १८६३ / 
२०१८ , दिनांक २४.१२.२०१८ सोबत विहीत नमुन्यातील वाढीव अर्जित 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 

कार्यालयीन आदेश 
क्र ब -२ ( १ ) / ९ ७६३/ २०१८ : श्री.एस.बी.कचरे , जिल्हा 
न्यायाधीश -पबिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९ ८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दि २३.१२.२०१८ रोजीची एक ( ०१ ) दिवसांची वाढीव 
अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यांत 
येते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एस.बी.कचरे, जिल्हा न्यायाधीश-१ बिलोली 
हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ प्रमाणित करण्यात येते की श्री.एस.बी.कचरे, जिल्हा न्यायाधीश 
१ , बिलोली हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर त्याच 
पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


क्र.ब -२ ( १ )/ ९ १२४ / २०१८ : श्री श्रीकृष्णा ह.इनामदार , दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , बिलोली यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५१ अन्वये दि ०३.१२.२०१८ रोजीची परिवर्तीत 
रजा वैद्यकिय कारणास्तव , रजेच्या मागे दि . ०२.१२.२०१८ रोजीचा सुट्ट्यांचा 
फायदा जोडून मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री श्रीकृष्णा ह.इनामदार , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.श्रीकृष्णा ह.इनामदार , 
सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, बिलोली हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बिलोली यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीन व फौजदारी विभागाचा कार्यभार सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांनी तर विशेष अधिकार 
क्षेत्रातील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांनी 


२ 


जिल्हा न्यायाधीश-१ बिलोली यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील 
जरुरी व तात्कालीक कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश-३ नांदेड यांनी पाहावा . 
नांदेड २६ डिसेंबर, २०१८ 


पहावा . 


नांदेड ,५ नोव्हेंबर,२०१८ 


एस.एस.खरात , 
प्रभारी प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश- नांदेड . 


एस.एस.खरात 
जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड . 


१८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ : माघ / फाल्गुन २५-१, 


शके १ ९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


४८ 


जिल्हा, विधी सेवा प्राधिकरण , नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


भाग-२ 


वाचाः श्री एम.एस.शेख , जिल्हा न्यायाधीश -१ भोकर यांचे पत्र जा.क्र .११२९ / 
२०१८ दिनांक ०६.१२.२०१८ व सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा 
अर्ज त्यावरील आदेश 


सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नांदेड यांच्या कार्यालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड 


यांनी पाहवा . 


कार्यालयीन आदेश 


नांदेड ,०७ डिसेंबर , २०१८ 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड . 


५० 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः कु.एम.एन.राठोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव 
( बा ) यांचे पत्र दि . ११.१२.२०१८ सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जिज रजेचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


क्र .ब -२ ( १ )/ ९ १५२/ २०१८ :- श्री एम.एस.शेख,जिल्हा 
न्यायाधीश -१, भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १०.१२.२०१८ रोजीची ( ०१) दिवसाची 
अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ०९ .१२.२०१८ रोजीचा सुट्टीचा फायदा 
दिनांक ०८.१२.२०१८ रोजीचा राष्ट्रीय लोकअदालती नंतर पासून ते दिनांक 
११.१२.२०१८ रोजीचा कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एम.एस.शेख , दिवाणी न्यायाधीश , 
नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एम.एस.शेख , जिल्हा 
न्यायाधीश-१ भोकर हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

जिल्हा न्यायाधीश-१ भोकर यांच्या न्यायालयाचा सदरील कालावधीतील 
विशेष अधिकारी क्षेत्रातील कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश-२ नांदेड यांनी तर 
जरुरी व तात्कालीक काम तदर्थजिल्हा न्यायाधीश भोकर यांनी पहावा. 
नांदेड ,०६ डिसेंबर , २०१८ 

संजय ग . मेहरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


क्र.ब -२ ( १)/ ९ ३०३ / २०१८ :- कु.एम.एन.राठोडे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा ) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ११.१२.२०१८ व १२.११.२०१८ 
या एकूण (०२) दिवसांची अर्जित मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर कु.एम.एन.राठोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा ) हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहातील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , कु.एम.एन.राठोडे, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा ) हया जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या 


४ ९ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


२ 


वाचाः श्री डी.टी.वसावे, सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नांदेड 
यांचे पत्र क्र . ११२६/२०१८, दि . ०६.१२.२०१८ व सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज . 


सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा ) यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव 
( बा ) यांनी पाहावा . 


नांदेड , ११ डिसेंबर , २०१८ 


कार्यालयीन आदेश 


एस.एस.खरात , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश -१ नांदेड . 


५१ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


क्र.ब-२ ( १ )/ ९ २०३ / २०१८ : श्री डी.टी.वसावे, सचिव जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १३.१२.२०१८ ते १५.१२.२०१८ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची रजा, रजेच्या पुढे दि . 
१६.१२.२०१८ रोजीची सुट्टी जोडून दिनांक १२.१२.२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक १७.१२.२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर केली आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री डी.टी.वसावे, सचिव विधी सेवा 
प्राधिकरण नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री डी.टी.वसावे, सचिव 


वाचाः श्री.एस.एस.सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर 
यांचे पत्र जा.क्र . १५९ १/ २०१८ दि . १०.१२.२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


क्र.ब-२ ( १ )/ ९ ३०४/ २०१८ :- श्री.एस.एस.सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर,अर्धापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ : माघ/ फाल्गुन २५-१, शके १ ९४० 


१८७ 


२ 


मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २६.१२.२०१८ ते २८.१२.२०१८ या एकूण 
( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यांत येते . 


सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर,नायगांव ( बा ) यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव 
( बा ) यांनी पाहावा. 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एस.एस.सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


नांदेड ,१३ डिसेंबर , २०१८ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.एस.एस.सरोदे, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,अर्धापूर हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ नांदेड . 


५३ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर , यांच्या न्यायालयाच 
दिनांक २६.१२.२०१८ रोजीचे जरुरी तात्कालीन काम तिसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड तर दिनांक २७.१०.२०१८ व २७.१२.२०१८ 
या कालावधीतील काम सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर ,नांदेड यांनी 
पाहावे. 


वाचा:- श्रीमती एस.एस.अग्रवाल दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , लोहा यांचे पत्र जा.क्र .२३८५ / २०१८ दि . १२.१२.२०१८ सोबत विहीत 
नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज व वैद्यकिय प्रमाणपत्र 


कार्यालयीन आदेश 


दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ स्तर, अर्धापूर आस्थापनेवरील संबंधीत 
सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंजी लेख्यांच्या धनादेशांवर 
स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी दिनांक २६.१२.२०१८ रोजी 
श्रीमती सरिता विश्वंभरन , तिसरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांना तर दिनांक २७.१२.२०१८ व २८.१२.२०१८ या कालावधीत श्री 
एस.बी.हिवाळे , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना याद्वारे 
प्राधिकृत करण्यांत येत आहे . 


क्र.ब-२( १)/ ९ ३८३/ २०१८ :- श्रीमती एस.एस अग्रवाल , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये ६१ दिनांक १०.१२.२०१८ या एक दिवसाची 
परिवर्तीत रजा वैद्यकिय कारणास्तव कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.एस.अग्रवाल दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहातील . 


नांदेड ,११ डिसेंबर , २०१८ 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ नांदेड . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ब खालील 
तळटिप अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस.एस.अग्रवाल दुसरे 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , लोहा हया जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


५२ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचाः कु . एम.एन.राठोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नायगांव ( बा ) यांचे पत्र जा.क्र . १४३८/२०१८ दिनांक १३.१२.२०१८ सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांच्या न्यायालयाचा 
व त्यांच्याकडे असलेल्या दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा व सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्याभार दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , कंधार यांनी पाहावा . 


कार्यालयीन आदेश 


नांदेड , १३ डिसेंबर , २०१८ 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड . 


५४ 


क्र.ब -२ ( १)/९ ३८२/ २०१८ : कु . एम.एन.राठोडे, सहे दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,नायगांव ( बा ) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १३.१२.२०१८ रोजीची ( ०१ ) 
दिवसांची वाढीव अर्जित रजा मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर कु . एम.एन.राठोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा ) हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , कु . एम.एन.राठोडे, सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नायगांव ( बा ) हया जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ दिनांक १५.०६.२०१८ . 

२) श्री.ए.बी. पाटील ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , निलंगा 
यांची मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) जिल्हा न्यायालय लातूर यांचा रजेच्या 
अनुक्षेयतेबाबतचा अहवाल . 


१८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ : माघ / फाल्गुन २५-१ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


कार्यालयीन आदेश 


उपभोगल रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१, मधील नियम 
५० नुसार या आदेशान्वये अर्जित रजा म्हणून घोषीत करण्यांत येत आहे . 


उस्मानाबाद, १ ९ ऑक्टोंबर , २०१८ 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/ ३४९ ५/ २०१८:- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 
लातूर हया श्री.बी.पाटील , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , प्रथम 
वर्ग न्यायदंडाधिकारी , निलंगा यांची दिनांक १९ .१०.२०१८ व २०.१०.२०१८ 
पर्यंतची ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा , मंजूर करीत आहेत तसेच त्यांना 
१७.१०.२०१८ रोजीची रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


ओमप्रकाश प्र.जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


५६ 


श्री.ए.बी.पाटील, हे रजेवरुन परत आल्यरनंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


श्री.ए.बी.पाटील हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ३रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी निलंगा या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल. 


वाचा: श्री.एन.आर.प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश-३ व अप्पर सत्र 
न्यायाधीश जालना यांचा दिनांक १९ / १० / २०१८ व २०/१०/२०१८ रोजीची 
( ०२ ) दिवसाची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


कार्यालयीन आदेश 


श्री.ए.बी.पाटील यांचे अनुपस्थितीचे कालाधीतील त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार 
जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५.०६.२०१८ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यांत येईल . 


क्र ./ प्रशा/ ९ ७२४ / २०१८ : प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना हे 
श्री एन.आर.प्रधान ,जिल्हा न्यायाधीश-३ व अप्पर सत्र न्यायाधीश , जालना 
यांना दिनांक १ ९/ १० / २०१८ व २०/१०/२१८ रोजीची ( ०२) दिवसाची अर्जित 
रजा, दिनांक २१/१०/२०१८ रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह मंजूर 
करीत आहेत . 


लातूर , १७ ऑक्टोंबर , २०१८ 


वृषाली व्ही.जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रामणित करणंत येते की श्री एन.आर प्रधान , हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश -३ म्हणुन काम 
करीत राहिले असते . 


५५ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा: १. श्री.पी.जे.पाटील, जिल्हा न्यायाधीश-२ उस्मानाबाद यांचे 
पत्र जा.क्र . ७५५४/२०१८ , दिनांक ०८ ऑक्टोंबर , २०१८ अन्वये सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 


२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.काव्यवि /( प्रशा)/ ७३१५/ १८ , 
दिनांक १५ ऑक्टोंबर , २०१८ . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एन.आर.प्रधान , जिल्हा 
न्यायाधीश-३ , म्हणुन जिल्हा न्यायालयात काम करतील . 

उपरोक्त अर्जीत रजेच्या कालावधील अर्जदाराचा तसेच अर्जदाराकडे 
ठेवण्यात आलेला श्री.डि.एस.घुमरे ,जिल्हा न्यायाधीश -२, जालना यांचे 
न्यायालयाचे कामकाज श्री . आर एम.मिश्रा, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अप्पर 
सत्र न्यायाधीश , जालना व सुट्टीतील रीमांडचे कामकाज श्री.एस.व्ही. 
पोतदार, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अप्पर सत्र न्यायाधीश , जालना 
यांनी स्वतः चे काम सांभाळुन अर्जदाराचेन्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे. 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत आली 
आहे . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 


जालना, २०.१०.२०१८ 


निरज प्र.धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


क्र.काव्यावि ( प्रशा )/७४१९/ २०१८:- श्री.पी.जे.पाटील, जिल्हा न्यायाधीश 
२ , उस्मानाबाद यांची संदर्भीय आदेश क्र .०२ अन्वये दिनांक ० ९ ऑक्टोंबर , 
२०१८ ते दिनांक ३० ऑक्टोंबर , या ( २२) बावीस दिवसांची फक्त रजा रजा 
मंजूर करण्यात येवून . सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात आलेली होती . तसेच श्री.पी.जे. पाटील, जिल्हा न्यायाधीश-२ 
उस्मानाबाद यांच्या सदरील रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री.एस.ए.ए.आर औटी , जिल्हा न्यायाधीश -१ , उस्मानाबाद यांच्याकडे 
ठेवण्यांत आलेला होता . 


५७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा:- श्रीमती एस.डी.सोनी , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर 
जालना यांचा दिनांके ०३/ ०१/ १९ ते ०५ /०१/ २०१९ रोजीची ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


श्री . पी.जे.पाटील , जिल्हा न्यायाधीश-२ उस्मानाबाद यांचे सदरील 
रजेचे स्वरुप मुळ सेवापुस्तक प्राप्त झालेनंतर जाहीर करण्यात येईल असे 
संदर्भ क्र .०२ अन्वये आदेशीत करण्यात आले होते त्यांचेमुळ सेवा पुस्तक 
या कार्यालयास प्राप्त झाले असुन त्यांनी संदर्भीय अर्जानुसार दिनांक ० ९ 
ऑक्टोंबर , २०१८ ते दिनांक ३० ऑक्टोंबर , २०१८ या ( २२) बावीस दिवसांची 


कार्यालयीन आदेश 


क्र ./ प्रशा/ ८४/ २०१९ : प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना हे 
श्रीमती एस.डी.सोनी, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर जालना यांना 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१ ९ : माघ/ फाल्गुन २५-१, शके १९ ४० १८९ 


( दोन ) 


श्रीमती.ए.ए.शिंदे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र.वर्ग उस्मानाबाद तथा प्रमुख दंडाधिकारी , बाल न्यायमंडळ , उस्मानाबाद 
यांच्या सदरील परिवर्तीत रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा संदर्भीय आदेश क्र .०१ अन्वये श्रीमती.ए.सी.पारशेट्टी, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग उस्मानाबाद यांनी पाहिला. 


उस्मानाबाद , ० ९ जानेवारी, २०१ ९ 


दिनांक ०३/ ०१/ २०१ ९ ते ०५ /०१/ २०१ ९ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा , अर्जीत रजेच्या पुढे दिनांक ०६/०१/१ ९ रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या 
फायद्यासह , दिनांक ०२/ ०१/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासुन 

ते 
दिनांक ०७/०१/ १९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत , मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एस.डी.सोनी, हया सदरील 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश 
व.स्तर जालना म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एस.डी.सोनी , ५ 
वे सह दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर जालना म्हणुन दिवाणी न्यायालयात 
काम करतील . 

अर्जदाराचे उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
तातडीचे कामकाज श्री एस.टी.चिकणे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश 
व.स्तर, जालना यांनी स्वतः चे कामकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचे 
कामकाज सांभाळावे. 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत आली 
आहे . 


ओमप्रकाश प.जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


५ ९ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा: -१ . श्रीमती ए.ए.शिंदे २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा.क्र .१६५ / १९ , दिनांक ०७ जानेवारी, 
२०१९ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जिते रजेचा अर्ज. 
प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


जालना, ०३/०१/ २०१९ 


आदेश 


श्रीपाद द.टेकाळे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


५८ 


व 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


क्र . काव्यावि / (प्रशा)/ २०७/ २०१९ : श्रीमती ए.ए.शिंदे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग उस्मानाबाद तथा दंडाधिकारी , 
बाल न्यायमंडळ , उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा दिनांक ०७ जानेवारी , 
२०१ ९ ते दिनांक ० ९ जानेवारी , २०१ ९ रोजीचा ( ०३ ) तीन दिवसांचा कार्यभार 
हा श्रीमती.ए.सी.पारशेट्टी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , 
न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, उस्मानाबाद तथा प्रमुख दंडाधिकारी, बाल न्यायमंडळ , 
उस्मानाबाद हयांची दिनांक ०७ जानेवारी , २०१९ ते दिनांक ० ९ जानेवारी , 
२०१९ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १ ९ ८१, मधील नियम -५० नुसार , मंजूर करण्यात येवून मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


पहा: १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.काव्यावि/( प्रशा )/ ९९ / १९ , 
दिनांक ०४ जानेवारी,२०१९ 


२. श्रीमती ए.ए.शिंदे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा.क्र .१४१/ १९ , दिनांक ०५ जानेवारी , २०१ ९ अन्वये सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज. 


( सोबत- विहीत नमुन्यातील वैद्यकिय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र .) 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती.एए.शिंदे हया सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग उस्मानाबाद म्हणुन काम पहात पाहतील . 

जर श्रीमती ए.ए.शिंदे हऱ्या सदरील रजेवर गेल्या नसल्या तर त्या २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उस्मानाबाद 
म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 
श्रीमती.ए.ए.शिंदे , सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र.वर्ग उस्मानाबाद तथा प्रमुख दंडाधिकारी, बाल न्यायमंडळ , उस्मानाबाद 
यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा संदर्भीय आदेश क्र .०१ अन्वये श्रीमती.ए.सी.पारशेट्टी, २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग उस्मानाबाद 
यांच्याकडे ठेवण्यात येते . 


क्र . काव्यावि /(प्रशा)/ २८१/ २०१ ९: श्रीमती .ए.ए.शिंदे, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग उस्मानाबाद तथा प्रमुख 
दंडाधिकारी , बाल न्यायमंडळ , उस्मानाबाद यांची दिनांक ०१ जानेवरी , 
२०१ ९ ते दिनांक ०४ जानेवारी , २०१ ९ या ( ०४ ) चार दिवसांची वैद्यकीय 
कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९ ८१, 
मधील नियम ६१ , नुसार मंजूर करण्यात येते 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती.ए.ए.शिंदे हया सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग उस्मानाबाद म्हणुन काम पहात आहेत . 


उस्मानाबाद , ०७ जानेवारी , २०१ ९ 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


जर श्रीमती ए.ए.शिंदे हे सदरील रजेवर गेल्या नसल्या तर त्या २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, उस्मानाबाद 
म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


. 


१ ९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ : माघ / फाल्गुन २५-१ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झाली आहे . 


शुक्रवार दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१९ : माघ १९ , शके १ ९ ४० 


६० 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


( नगरपरिषद प्रशासन विभाग ) 


वाचा : 


आदेश 
क्र .२०१ ९/ नपाप्र / का -१/ टे-७/सीआर- १.- दिनांक ०७/ ०२/ २०१ ९:- ज्याअर्थी 
नगरपरिषद किनवट येथे उक्त वाचा क्र .१ मधील तरतूदीनूसार , अध्यक्ष 
नगरपरिषद किनवट यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक २२ /०१/ २०१ ९ रोजी आयोजित 
केलेल्या सर्वसाधारण सभेत उक्त वाचा क्र .२ नूसार नामनिर्देशित सदस्य 
नियूक्त केल्याबाबत सभेचा कार्यवृतांत उक्त वाचा क्रं .३ अन्वये या कार्यालयास 
सादर केला आहे. 

त्याअर्थी मी अरुण डोंगरे , जिल्हाधिकारी नांदेड उक्त वाचा क्रं .२ 
नूसार प्राप्त झालेल्या अधिकारा अन्वये असे जाहीर करतो की , नगरपरिषद 
किनवट येथे दिनांक २२/ ०१/ २०१ ९ रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेत 
खालीलप्रमाणे दर्शविल्यानूसार नगरपरिषदेच्या नावासमोरील उमेदवार 
नामनिर्देशित परिषद सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. 


१. नगर विकास विभाग , मुंबई यांचे कडील शासन परिपत्रक संकीर्ण 

२०१६/ प्र.क्र .४६६/ नवि -२० , दिनांक २१/१२/२०१६ 
२. महाराष्ट्र नगरपरिषदा व नगरपंचायत ( नामनिर्देशित सदस्याची 

अर्हता व नियूक्त्या करण्याची पध्दत ) नियम , २०१० . 
३. अध्यक्ष , नगरपरिषद किनवट यांचा अहवाल दिनांक २२ / ०१/ २०१ ९ . 


अ.क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


नियूक्त नामनिर्देशित परिषद सदस्याचे नांव 


१ . 


किनवट 


ओध्दीवार 

बाबूराव लच्छन्ना 


दिनांक : ०७/ ०२/ २०१९ 
ठिकाण : नांदेड 


अरुण डोंगरे , 
जिल्हाधिकारी, नांदेड . 


प्रकाशक, मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . अजय शिवाजी गंगावणे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय 

मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


